RNINo . MAHBIL/ 2012144835 
Regn. No. PCE/069/ 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११, २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : ४ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय आयुक्त यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विकास/कार्या- १९ / ग्रापं/विघटन/ प्र. क्र . १/ २०१५. - १. ग्रामपंचायत रहाडी, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक येथील ग्रामपंचायतीची 
निवडणूक सन २०१० मध्ये झालेली असून सदर ग्रामपंचायतीची एकूण सदस्य संख्या ७ इतकी आहे. एकूण ७ सदस्यांपैकी ग्रामपंचायत रहाडी , तालुका 
येवला येथील ग्रामपंचायतीची एकूण सदस्य संख्या ७ असून त्यापैकी (१) श्री . बाबासाहेब पंढरीनाथ गायकवाड , ( २) श्री . बाबुभाई दिलावर शेख , 
(३ ) श्रीमती प्रमिला ज्ञानदेव महाजन, ( ४) श्रीमती शांताबाई श्रावण मोरे यांनी दिनांक ३१ जुलै २०१४ रोजी राजीनामे दिले आहेत . 

२. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-२/ ग्रापं / कावि -१६६४/ २०१४ , दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ नुसार ग्रामपंचायत 
रहाडीचे निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे ७ पैकी ४ सदस्यांची पदे रिक्त झाल्याने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१- अ) नुसार 
ग्रामपंचायत रहाडी विघटित करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले आहे . 

३ . राजीनामे देणारे सदस्यांच्या राजीनाम्यांची पडताळणी ग्रामपंचायत रहाडीचेदिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ रोजीचेमासिक सभेत ठराव 
क्रमांक ३२ अन्वये करण्यात आली आहे . 


४. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम २९ अन्वये सदर राजीनाम्याबाबत जिल्हाधिकारी , नाशिक यांचेकडे विवाद अर्ज दाखल 
झालेला नाही . 


५ . सदर ग्रामपंचायतीची निवडणूक ही दिनांक ११ जून २०१० रोजी झाली असून तिची मुदत दिनांक ८ जून २०१५ रोजी संपणार आहे. 
सदर ग्रामपंचायतीमधील शिल्लक कार्यरत सदस्यांचा कालावधी हा ५ महिने इतका आहे . 

६. उर्वरित कार्यरत ३ सदस्य (१) श्री . सखाहरी राघाजी गायकवाड , सरपंच , ( २) श्री . मच्छिद्र नामदेव महाजन , उपसरपंच , 
(३) श्रीमती पूजा हंसराज रोकडे हे आहेत . 

७. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१- अ) नुसार पंचायतीतील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिकाम्या 
झाल्यास राज्य शासनास शासकीय राजपत्रातील आदेशान्वये अशी पंचायत विघटित करता येईल अशी तरतूद आहे. तथापि, ग्रामपंचायतीच्या उर्वरित 
सदस्यांना सदरची ग्रामपंचायत विघटित करण्यापूर्वीत्यांचेम्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे . 

८ . मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१ - अ) नुसार ग्रामपंचायत विघटित करण्याबाबतचे अधिकार महाराष्ट्र शासन , 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक व्हीपीए - १०८३/ सीआर / १६७० / २१, दिनांक १ जून १९८३ अन्वये 
शासनाने विभागीय आयुक्त , यांना प्रदान केलेले आहे. 

९. आणि ज्याअर्थी, ग्रामपंचायत रहाडी , तालुका येवला, जिल्हा नाशिकचे उर्वरित ३ सदस्य (१) श्री. सखाहरी राघाजी गायकवाड, सरपंच, 
( २) श्री . मच्छिद्र नामदेव महाजन, उपसरपंच, ( ३) श्रीमती पूजा हंसराज रोकडे यांना त्यांचेम्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली आहे. 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ - २० , शके १९३६ 


१० . दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजी चौकशी कामी उर्वरित कार्यरत ३ सदस्य स्वत : उपस्थित होते . त्यांनी चौकशीच्या वेळी दिलेला लेखी 
खुलासा खालीलप्रमाणे आहे . 

( १) उर्वरित कार्यरत सदस्य यांचेविरुद्ध आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा निकाल देण्यात येऊ नये असे त्यांनी लेखी 

खुलाश्यासह सांगितले व तोंडी खुलाश्यात त्यांनी सांगितले की रहाडी ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ हा अजून ५ महिने 

शिल्लक असल्याने ग्रामपंचायत विघटित करण्यात येऊ नये अशी विनंती केली आहे. 
११. ग्रामपंचायत रहाडीचे उर्वरित कार्यरत सदस्यांचे लेखी म्हणणे व तोंडी खुलासा व उपलब्ध कागदपत्रे यावरून मी पुढील निष्कर्षास आलो 


आहे. 


( १) ग्रामपंचायत रहाडीची सार्वत्रिक निवडणूक ही सन २०१० मध्ये होऊन तिची मुदत ही दिनांक ८ जून २०१५ ला संपते. 
( २) रहाडी ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ हा साधारणत : ५ महिने इतकाच शिल्लक आहे. 
(३ ) ग्रामपंचायत रहाडीचे राजीनामे देणारे ४ सदस्यांची पोट -निवडणूक घेऊन देखील सदर ग्रामपंचायतीचे कामकाजास स्थैर्य प्राप्त 

होणार नाही असे दिसून येते . 
(४) निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य म्हणजे ७ पैकी ४ सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने सदर ग्रामपंचायतीची निम्म्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायत 

सदस्यांची पदेरिक्त झाली आहेत . सद्यस्थितीत कार्यरत ३ सदस्यांना कायम ठेऊन ४ सदस्यांकरिता उर्वरित कार्यकाळ सुमारे ५ 
महिने इतका कमी असल्याने पोट-निवडणूक घेणे उचित होणार नसल्याने, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ 
( १ - अ) नुसार रहाडी, तालुका येवला ही ग्रामपंचायत विघटित करून तेथे नव्याने निवडणूक घेणे योग्य राहील असे माझे मत झाले 

आहे. 
१२. वरील परिस्थितीत , मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक मला प्राप्त अधिकारानुसार ग्रामपंचायत , रहाडी , 
तालुका येवला, जिल्हा नाशिक ही ग्रामपंचायत हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून विघटित करीत आहे . 

एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त, 

नाशिक विभाग, नाशिक . 
नाशिक , ७ फेब्रुवारी २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


